कोविड १९ च्या महामारीमुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय 
उपाययोजना करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑक्टोबर,२०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, वित्त विभाग,समक्रमांक दिनांक १४.१०.२०२१. 


वाचा येथील दि. १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मधील "आमदार स्थानिक 
विकास कार्यक्रम व जिल्हा वार्षिक योजना यासाठी १०० टक्के निधी वितरीत करण्यात येत आहे." या 
वाक्‍यानंतर खालील वाक्य वाचावे. 

"जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटक कार्यक्रमांतर्गतच्या निधी बरोबरच अनुसूचित जाती 
घटक कार्यक्रम व आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गचा १०० टक्के निधी खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत 
आहे." 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०२११२२१११३७०५ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 


Vasant Krishna Patil 


(व.कृ.पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव 
२ मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव 
3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. मुख्य सचिव,सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
७) सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८) सर्व सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
९) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली ११०००१ 
१०) प्रधान महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
११) प्रधान महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
१२) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा/ अपील शाख), मुंबई 
१३) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोकआयुकक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, म.प्र. न्याधिकरण, मुंबई 
सर्व विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी/ निवासी लेखा अधिकारी मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, अर्थ-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


me) 
ce 


~w~S Hoe ewe fie ळे. आदी LSC LC 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 


